TAYAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक ३० ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये ८.०० 

: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४० , 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९६६ 


अधिसूचना 


क्रमांक - टिपीएस - २८१३-१४३५ - प्र.क्र . ३६८ - २०१३ - नवि - ३० 

" 

ज्याअर्थी , अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा 
महा . ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक - टिपीएस -२८ ९ २ 
११८० - प्र.क्र . ९ ० - ९ २ ( बी ) - नवि- १३ , दिनांक ०४ डिसेंबर १ ९९ २ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . 
( यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिलेले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जेवड येथील सर्व्हे क्र . २७ मधील जागा ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे ) कृषी 
विभागामध्ये दर्शविली आहे 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून दिनांक २० सप्टेंबर 
२०१० रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र . ११ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन कृषी विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . ( यापुढे " प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधिलेले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनींपैकी सर्व्हे क्र . २७ मधील १.६५ हेक्टर क्षेत्राच्या जमिनमालकांनी सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्य दर 
तक्त्यानुसार येणा - या , एकूण रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० % रक्कम सहायक 
संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांच्या लेखाशीर्षामध्ये रु . ११ , ९ ६,२५० / - दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी जमा केलेली आहे , आणि 
अ . - एक - अ -१ ( १६ ९ १ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रु . ११ , ९ ६,२५० / - दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी अमरावती , महानगरपालिकेकडे जमा 
केलेली आहे . 


२ 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावाखालील मौजे जेवड येथील सर्व्हे क्र . २७ मधील १.६५ हेक्टर या क्षेत्रासाठी या जमिनीच्या फेरबदलास 
शासन काही अटींसह मंजुरी देत आहे , आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ४ डिसेंबर १ ९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे 


· 


“ विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 


( क ) मौजे जेवड येथिल सर्व्हे क्र . २७ मधील १.६५ हेक्टर जागा कृषी विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधिन राहून , रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . ” 


अट क्र . १ : -उक्त क्षेत्राचा विकास करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे , अनिवार्य खुल्या जागेव्यतिरीक्त 
आवश्यक ते सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 


I 


अट क्र . २ : - उक्त सुविधा क्षेत्राचा विकास मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र . ३.५.१ नुसार करण्यात 

यावा . 

अट क्र . ३ 

अट क्र . ४ : - उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारावर 
एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहतील . आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण 
ठेवावे. 


" 


: -फेरबदलाखालील क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा / सुविधा विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे 
बंधनकारक राहील . 


( अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 

( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

वरील बाबत उल्लघंन झाल्याबाबत रेखांकन व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल 
एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 


जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , आयुक्त यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित 
झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाण पत्र देण्यात येणार नाही . 


( ख ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनीपैकी अधिमूल्य भरणा न केलेल्या व उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये अंतिम मान्यता न 
दिलेल्या सर्व्हे क्र . २७ मधील मधील उर्वरीत जमिनींबाबत शासन नगर विकास विभागाकडील दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या प्रस्तुत 
अधिसूचनेपासून दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत जर संबंधित जमिनमालकाने अधिमूल्य रक्कम भरणा केली नाही तर , असे क्षेत्र उक्त 
फेरबदलाच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याचे कृषी विभागात पूर्ववत समाविष्ट असल्याचे समजण्यात येईल . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


वीणा मोरे , 

अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ – अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४१ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 16th September 2022 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No. TPS - 2813-1435 - CR - 368-2013 - UD - 30.— 


NOTIFICATION 


३ 


Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Dist . Amravati has been sanctioned by the Government 
under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) vide Urban Development Department's Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) 
UD - 13 , dated the 4th December 1992 and has come into force with effect from the 25th February 1993 ( hereinafter 
referred to as " the said Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said Development Plan , Land bearing Survey No. 27 of Mauze Jevad , ( hereinafter referred to 
as " the said Land " ) is included in " Agriculture Zone " ; 


And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the said Act , the Amravati Municipal Corporation vide its 
General Body Resolution No. 11 , dated the 20th September 2010 , has resolved to make modification in the said 
Development Plan , so as to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the same in Residential Zone 
( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) and accordingly submitted the proposal to the Government for 
sanction ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune , the Government is of opinion that , the said Proposed Modification should be sanctioned with some conditions ; 


And whereas , the land owner of the Land Bearing Survey No.27 of Mauze Jevad , admeasuring 1.65 Hect . out of 
the said Land , has deposited 50 % the Government share of 5 % premium amount as per the rate of said Land as 
prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in the Government Treasury vide challan 
Rs.11,96,250 / - dated 30th March 2022 , through the Assistant Director of Town Planning , Amravati Branch , Amravati and 
the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs.11,96,250 / - has been deposited with the Amravati Municipal 
Corporation , dated the 30th March 2022 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification for the said Land bearing Survey No. 27 
of Mauze Jevad , admeasuring 1.65 Hect . out of the said Land with some conditions and for that purpose amends the 
above said Notification dated the 4th December 1992 as follows - 


" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry . " - 


ENTRY 


( A ) " The land bearing Survey No. 27 ( Area 1.65 Hect . ) is deleted from the Agriculture Zone and the land so 
released is included in Residential Zone , subject to the conditions mentioned below , as shown on plan . " 


Condition No. 1 : -While developing the land under modification , in addition to compulsory open space it is 
mandatory to provide necessary amenity space , as per the Sanctioned Unified Development 
Control and Promotion Regulations . 


Condition No. 2 : -It shall be the reposndibility of the land owner / developer to provide basis amentites in respect of 
the land under modification , as per the provision of Regulation No. 3.5.1 of the Sanctioned . 
Unified Development Control and Promortion Regulations . 


Condition No. 3 : -It is mandatory for the Land Owner / Develper to develop infrastructure amenities in respect of the 
land under modification . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

Condition No. 4 : If the above said infrastructure amenities are proposed to be developed by stages , then sale of 
plots shall be monitored by the Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati in 
relation to expected development of civic facilities as per the stages given below : 


( A ) After final approval of layout 
( B ) After completion of 40 % of Civic Amenities . 
( C ) After completion of 60 % of Civic Amenities 
( D ) After completion of 80 % of Civic Amenities 
( E ) After completion of 100 % of Civic Amenities 

Sale of 25 % of total Plots shall be permissible 
Sale of 50 % of total Plots shall be permissible 
Sale of 75 % of total Plots shall be permissible 
Sale of 90 % of total Plots shall be permissible 
Sale of 100 % of total Plots shall be permissible 

In case of violation of the above , the layout and non - agriculture permission will be eligible for revocation . 

If group housing is to be developed in the layout , occupation certificate should not be issued unless all the 
infrastructure amenities are developed . 


८ 

( B ) “ The remaining land bearing Survey No. 27 , for which the requisite amount of premium is not deposited by the 
concerned land owner from the Notification dated 16th September 2022 up to Dated 15th September 2023 , then such 
land is deemed to have been deleted from the process of the said Modification and is considered to be remained in 
Agriculture zone . " 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the 
Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for inspection of public 
for a period of one month . 

This Notification shall also be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४२ . 


VEENA MORE , 
Under Secretary . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने निवडणूक खर्चाचा 
हिशेब सादर न केल्याने निरर्ह ठरविणेबाबत 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / मनपा - २०१६ - प्र.क्र.१३- आदेश क्र .४ - का - सं.- कक्ष , दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०२१ अन्वये निवडणूक लढविणा - या व्यक्तीने निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत सादर 
करणे बंधनकारक आहे . दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी निकाल जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक / पोट निवडणुकांमध्ये विहित मुदतीत व 
आवश्यक रीतीने खर्चाची माहिती सादर न करणा - या व्यक्तींना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देवून तहसीलदार बार्शिटाकळी यांनी 
अहवालासह खर्च सादर न केलेल्या उमेदवारांची यादी या कार्यालयात सादर केली आहे . सदर प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे , अहवाल व संबंधितांचे 
जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तींनी विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे . तसेच 
या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन आढळून आले नाही . त्यामुळे मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश 
क्र . रानिआ - मनपा - २०१६ - प्र.क्र . १३ - आदेश क्र . ४ - का- सं . - कक्ष , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील प्रमाणे 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


क्रमांक - कक्ष -१ ९ - ग्रापंनि - नि . खर्च - बार्शिटाकळी - ०१-२०२२.– 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम चे कलम १४ - ब चे पोटकलम ( १ ) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . ते या 
आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता , पंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह 
असतील . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


२ 

3 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 


प्रकरण क्रमांक 

( २ ) 


१ / २०२२ 

२ / २०२२ 

३/२०२२ 

४/२०२२ 

५/२०२२ 

६ / २०२२ 


७/२०२२ 

८/२०२२ 

९ / २०२२ 

१०/२०२२ 

११/२०२२ 

१२/२०२२ 

१३/२०२२ 

१४/२०२२ 

१५/२०२२ 

१६/२०२२ 

१७ / २०२२ 


१७ 

१८ 

१८/२०२२ 

१ ९ 

१ ९ / २०२२ 

२० 

२० / २०२२ 

२१ 

२१ / २०२२ 

२२ 

२२/२०२२ 

२३ २३/२०२२ 

२४/२०२२ 

२४ 
२५ २५/२०२२ 

२६ 

२६/२०२२ 

२७ 

२७ / २०२२ 

२८ 

२८ / २०२२ 

२ ९ / २०२२ 

३० / २०२२ 

३१ / २०२२ 


२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 
अ . - एक - अ -२ ( १६ ९ १ ) . 


३२/२०२२ 

३३/२०२२ 

३४/२०२२ 


तालुका 

( ३ ) 


बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 


अनुसूची 

ग्रामपंचायतचे नाव 

( ४ ) 


जामवसु 

कोथळी 

पिंपळगांव चांभारे 

रेडवा 

तिवसा बु . 

निंभारा 


दगडपारवा 

दगडपारवा 

कासारखेड 

कासारखेड 

पिंपळखुटा 

पिंपळखुटा 

पिंपळखुटा 


खेर्डा खु . 

खेर्डा खु . 

खेर्डा खु . 


खेर्डा खु . 

खेर्डा खु . 

निंबी बु . 

निंबी बु . 

मोझरी खु . 

खांबोरा 

खांबोरा 

काजळेश्वर 

विझोरा 

महागांव 

टिटवन 


महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

देवदरी 


निरर्ह ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 

( ५ ) 

ललीता तारासींग चव्हाण 

तुळसाबाई पुंडलीक ठाकरे 
रामेश्वर वासुदेव अंधारे 


जाधव वनमाला प्रकाश 

काशीराम तुळशिराम लुले 
रुपाली गजानन बागडे 

राठोड महादेव मोतीराम 

राठोड छाया काशीराम 

विठ्ठल बबन ढवळे 

पंडीत नामदेव सुपलकर 


पुष्पाबाई भिकाजी शिरसागर 

विजया शेषराव शिरसागर 


प्रमोद शेषराव शिरसागर 

राठोड देवराव वाचु 

सोनोने सुकेशना सुरेश 

राठोड उकंडा तुळशिराम 


राठोड वेणुताई रमेश 

तारा दिवाकर इंगळे 

मोतीनागरे कमलाबाई देविदास 


पंजाब नथ्थुजी सरकटे 

डोंगरे विद्या संदिप 

गावंडे अनिता देवानंद 

चौटमल मोहन काशिराम 
ज्योती अरून इंगळे 

अर्चना राजेश लोखंडे 

ढोरे संतोष रामदास 

सुनिता मुकींदा धंधरे 

सरकटे संगीता विजय 

सरकटे शितल उमेश 

ढोरे शिवचरन दशराम 

नवघरे भिमराव काशीराम 

वानखडे विशाल दादाराव 

सरकटे प्रभाकर रामेश्वर 

दिलीपराव पुंडलीकराव आंधळे 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ४ ) 


( १ ) 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

३ ९ / २०२२ 

४० 

४०/२०२२ 

४१ 

४१ / २०२२ 

४२ 

४२/२०२२ 

४३ 

४३/२०२२ 

४४ 

४४/२०२२ 

४५ ४५/२०२२ 

४६ 

४६ / २०२२ 

४७ 

४७/२०२२ 

४८ 

४८/२०२२ 

४ ९ ४ ९ / २०२२ 

५० 

५०/२०२२ 

५१ 

५१/२०२२ 

५२ ५२/२०२२ 

५३ ५३/२०२२ 

५४ ५४/२०२२ 

५५/२०२२ 

५६ ५६/२०२२ 

५७ ५७/२०२२ 

५८ 

५८/२०२२ 

५ ९ 

५ ९ / २०२२ 

६० 

६० / २०२२ 

६१ 

६१ / २०२२ 

६२ 

६२/२०२२ 

६३ 

६३/२०२२ 

६४ 

६४/२०२२ 

६५ 

६५/२०२२ 

६६ 

६६/२०२२ 

६७ 

६७ / २०२२ 

६८ 

६८/२०२२ 

६ ९ ६ ९ / २०२२ 

७० ७०/२०२२ 
७१ ७१/२०२२ 
७२ ७२/२०२२ 
७३ ७३/२०२२ 
७४ ७४/२०२२ 


( २ ) 

३५/२०२२ 

३६/२०२२ 

३७/२०२२ 

३८ / २०२२ 


( ३ ) 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 
बार्शिटाकळी 
बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 


शेलु बु . 

राजनखेड 


पुनोती खु . 

पुनोती खु . 

पुनोती खु . 

धाकली 

धाकली 

चिंचोली रुद्रायणी 

चिंचोली रुद्रायणी 

विझोरा 

चिंचोली रुद्रायणी 


टेंभी 

टेंभी 


टेंभी 

टेंभी 


वाघजाळी 

वाघजाळी 

वाघजाळी 

वाघजाळी 

खोपडी 

खोपडी 

खोपडी 


सारकिन्ही 

सारकिन्ही 

सारकिन्ही 

सारकिन्ही 

चेलका 

रेडवा 

रेडवा 

विझोरा 

जलालाबाद 

जलालाबाद 

जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 


( ५ ) 

काकड शरद रतीराम 
घुगे रंजना राजेंद्र 

वठठी ज्ञानेश्वर हिंमत 


काकड अरविंद सुभाष 

काकड अमोल रमेश 


घुगे निलेश छमन 

लोखंडे संतोश पंजाब 


हिवराळे अरुना दयाराम 

वानखडे सचिन गुलाबराव 

आशाताई भिमराव गवई 

वानखडे लक्ष्मण विठठल 


काळे पुष्पा विक्रम 

तायडे रेखा भारत 

खंडारे प्रतिभा नितीन 

तायडे आशिष अजाबराव 

सिरसाट आनंदा रतन 

खंडारे प्रशांत समाधान 

शिरसाट वंदना अशोक 

राठोड फुलसिंग राहु 
तायडे दिपक नाना 

ठाकरे उज्वला सदानंद 

ठाकरे मनोरमा रामराव 

राउत वेणुताई बबन 

आंबेकर रख्मीनी गजानन 


सरोशे रुख्मीनाबाई गोविंदा 

आव्हाळे लीलीताई परशराम 

शिल्पा समाधान राठोड 

पवार कविता अर्जुन 

पाखरे सरस्वती सुखदेव 

जानकीराम आत्माराम खांडवाहे 

तायडे दिवाकर हिंमतराव 

वाघमारे सीमा शत्रुधन 

श्रीराम दयाराम झ्याटे 


रामेश्वर पुरण चव्हाण 

गणेश बबण करवते 


तुळसाबाई तुकाराम शिंदे 

वेणु सुभाष वसु 

किसन विठोबा वसु 

वनीता गजानन लोखंडे 

लक्ष्मी संदीप जाधव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ४ ) 


( १ ) 

७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 


( २ ) 

७५/२०२२ 

७६/२०२२ 

७७/२०२२ 

७८/२०२२ 

७ ९ / २०२२ 

८० / २०२२ 

८१/२०२२ 

८२/२०२२ 

८३ / २०२२ 

८४/२०२२ 

८५/२०२२ 

८६/२०२२ 

८७ / २०२२ 

८८/२०२२ 

८ ९ / २०२२ 

९ ० / २०२२ 

९ १ / २०२२ 


९ २ 

९ २ / २०२२ 

९ ३ 

९ ३ / २०२२ 

९ ४ ९ ४ / २०२२ 

९ ५ ९ ५ / २०२२ 

९ ६ 

९ ६ / २०२२ 

९ ७ ९ ७ / २०२२ 

९ ८ 

९ ८ / २०२२ 

९९ 

९९ / २०२२ 

१०० 

१०० / २०२२ 

१०१ 

१०१/२०२२ 

१०२ 

१०२ / २०२२ 

१०३ 

१०३/२०२२ 

१०४ 

१०४/२०२२ 

१०५ 

१०५/२०२२ 

१०६ 

१०६/२०२२ 

१०७ १०७/२०२२ 

१०८ 

१०८/२०२२ 

१० ९ 

१० ९ / २०२२ 

११० 

११० / २०२२ 

१११ 

१११/२०२२ 


( ३ ) 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 


जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 

जामवसु 

साखरविरा 

सावरखेड 

सावरखेड 

सावरखेड 

सावरखेड 

सावरखेड 

उमरदरी 

उमरदरी 

रेडवा 

रेडवा 

रेडवा 

रेडवा 

तिवसा बु . 

तिवसा बु . 

दगडपारवा 

दगडपारवा 

दगडपारवा 

दगडपारवा 

दगडपारवा 

दगडपारवा 

दगडपारवा 

पिंपळखुटा 

पिंपळखुटा 

पिंपळखुटा 


खेर्डा खु . 

खेर्डा खु . 

खेर्डा खु . 

खेर्डा खु 

खेर्डा खु . 

खेर्डा खु 

खेर्डा खु . 

निंबी बु . 

निंबी बु . 


( ५ ) 

भगवान रामदास ढोके 

दिलीप राजाराम करवते 


सुंदराबाई विठठल डाखोरे 

अनिता जयसिंग राठोड 

मोहन नरसिंग जाधव 

बाबुराव अंभोरे 

कांबळे साधना बाबाराव 

अंभोरे गजेद्र तानुजी 

अंभोरे विठठल कळनामी 


अंभोरे सखराव बाबुराव 

ठाकरे रेखाताई महादेव 


राठोड वेणुताई गोवर्धन 

जाधव कल्पना संतोष 

राठोड किरण सखाराम 


पवार कविता अर्जुन 

दमुडुसिंग झामसिंग चव्हाण 

राजु दिनकर लुले 

चव्हाण रोहीदास नानु 

इंगळे अंबादास झिगुजी 

जामनिक ज्योती रामेश्वर 


जानकर लताबाई महेश 
राठोड दिलीप भासु 

राठोड मनोहर रामभाऊ 

पारेकर रेखा युवराज 

मांजरे मनकर्णाबाई युवराज 

मिना अजाबराव जाधव 

गणेश भिका जाधव 

प्रमोद बलदेव वाघ 


चौधरी सुनंदा लक्ष्मण 

जाधव डिगांबर हीरामन 


जाधव हिरामन डिगांबर 

राठोड शामराव सवाई 

येवले रामेश्वर गजानन 


राठोड तुळशिराम थावरा 

ठाकरे मारोती सुमन 

पांडे सरला अमोल 

महल्ले बेबीताई देविदास 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ४ ) 


( २ ) 

११२/२०२२ 

११३ / २०२२ 

११४/२०२२ 

११५/२०२२ 

११६/२०२२ 

११७/२०२२ 

११८ 

११८ / २०२२ 

११ ९ 

११ ९ / २०२२ 

१२० 

१२० / २०२२ 

१२१ 

१२१/२०२२ 

१२२ 

१२२ / २०२२ 

१२३ 

१२३/२०२२ 

१२४ 

१२४/२०२२ 

१२५ १२५/२०२२ 

१२६ १२६/२०२२ 

१२७ १२७/२०२२ 

१२८ 

१२८/२०२२ 

१२ ९ 

१२ ९ / २०२२ 

१३० 

१३० / २०२२ 

१३१ 

१३१ / २०२२ 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 

१३८ 

१३ ९ 

१४० 

१४१ 


( १ ) 

११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

११६ 

११७ 


१३२/२०२२ 

१३३ / २०२२ 

१३४/२०२२ 

३४५/२०२२ 

१३६/२०२२ 

१३७ / २०२२ 

१३८/२०२२ 

१३ ९ / २०२२ 

१४०/२०२२ 

१४१ / २०२२ 

१४२ १४२/२०२२ 

१४३ 

१४३/२०२२ 

१४४ 

१४४/२०२२ 

१४५/२०२२ 

१४६/२०२२ 

१४७/२०२२ 


१४५ 

१४६ 

१४७ 


( ३ ) 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 


निंबी बु . 

निंबी बु . 


निंबी खु . 

निंबी खु . 

निंबी खु . 


निंबी खु . 

काजळेश्वर 

काजळेश्वर 

काजळेश्वर 

उजळेश्वर 

उजळेश्वर 

उजळेश्वर 

महागाव 

महागाव 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

देवदरी 

अजनी बु . 

अजनी बु . 

अजनी बु . 

शेलगांव बोरमळी 


शेलु बु . 

शेलु बु . 

साल्पी 

साल्पी 

राजनखेड 

राजनखेड 

राजनखेड 

पुनोती खु . 


( ५ ) 

कवळे शरद सुर्यभान 

राठे हिरामन फकीरा 

गायकवाड दिलीप जानराव 

जाधव प्रविन गोपीचंद 

जाधव निशा प्रतापसिंग 

राठोड अर्चना मनोहर 


सुखिसिंग दिपक इंगळे 

पृथ्वीराज साहेबराव चव्हाण 

आशा बाबुलाल 

राठोड 

ताईबाई तुकाराम राठोड 

इंदुबाई भगवान राठोड 


संजय पांडुरंग नानोटे 

सरकटे निरंजन गणपत 


अर्चना मनोहर राठोड 

विष्णु पांडुरंग भोंगे 

शंकरराव किसनराव हरणे 


सरस्वती फुलसींग डाबेराव 

विठठल मोहन राठोड 


यमुनाबाई लक्ष्मण ताजने 

रंजना जिवन येवले 


सुनिता संनिल शेवलकर 

साहेबराव रंगलाल आडे 


सुनिल सोपान खंडारे 

शालीनी देविदास राठोड 

फुलसिंग नरसिंग राठोड 

अर्जुन हिरासिंग राठोड 
संजीवनी सुधाकर चव्हाण 
इंगळे प्रदिप अरुन 

डोंगरे सोनुताई दिनकर 

काकड पुजा माधवराव 
चव्हाण सविता राजेश 

पंधरे योगीता गजानन 


घुगे श्वेता नानाराव 

घुगे किरण प्रशांत 


जाधव सुरेश नारायन 

उईके ज्ञानेश्वर शांताराम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ४ ) 


( १ ) 

१४८ 


१४ ९ 

१५० 

१५१ 

१५२ 

१५३ 

१५४ 

१५५ 

१५६ 

१५७ 

१५८ 

१५ ९ 

१६० 

१६१ 

१६२ 

१६३ 

१६४ 

१६५ 

१६६ 

१६७ 

१६८ 


( २ ) 

१४८/२०२२ 

१४ ९ / २०२२ 

१५० / २०२२ 

१५१/२०२२ 

१५२/२०२२ 

१५३/२०२२ 

१५४/२०२२ 

१५५/२०२२ 

१५६ / २०२२ 

१५७/२०२२ 

१५८/२०२२ 

१५ ९ / २०२२ 

१६१ / २०२२ 

१६२/२०२२ 

१६३/२०२२ 

१६४/२०२२ 

१६५/२०२२ 

१६६/२०२२ 

१६७/२०२२ 

१६८ / २०२२ 

१६ ९ / २०२२ 


( ३ ) 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 

बार्शिटाकळी 


भाग १ – अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४३ . 


पुनोती खु . 

पुनोती खु . 

चिंचोली रुद्रायणी 

वाघजाळी 

खोपडी 

खोपडी 

खोपडी 

खोपडी 

चेलका 

चेलका 

चेलका 

भेडगांव 

भेंडगांव 

भेंडगांव 

भेंडगांव 

भेंडगांव 

भेंडगांव 

भेंडगांव 

भेंडगांव 

परंडा 

परंडा 


( ५ ) 

सोळंके राजकन्या प्रमोद 

सोळंके सुनिल उत्तम 

हिवराळे दयाराम सिताराम 


पवार लता विजय 

अडाखे अनिल रामकृष्ण 


मनवर वृशाली’विजय 

पारधी राणी महादेव 

तायडे ताई नाना 

कलावंतीबाई रामकृष्ण इंगळे 

संदिप काशीराम लोखंडे 

गीता सिद्धार्थ करवते 

तायडे गीताबाई मोतीराम 

गलबले अर्चना नंदकीशोर 

गजानन साहेबराव गावंडे 

जाधव चंद्रकला बाजीराव 

वानखडे रुख्मीनी दिगांबर 


पवार सुनिल हरिभाऊ 

मोरे कोकीळा बबनराव 

पाटील विशाखा मंगलदास 

नुरजहॉबी अलाउद्दीन 

राठोड रोशनी इंदल 


अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकामध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने निवडणूक खर्चाचा 
हिशेब सादर न केल्याने निरर्ह ठरविणेबाबत 


९ 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / मनपा - २०१६ - प्र.क्र.१३- आदेश क्र .४ - का - सं.- कक्ष , दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०२१ अन्वये निवडणूक लढविणा - या व्यक्तीने निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत सादर 
करणे बंधनकारक आहे . दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी निकाल जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक / पोट निवडणुकांमध्ये विहित मुदतीत व 
आवश्यक रीतीने खर्चाची माहिती सादर न करणा - या व्यक्तींची यादी संबंधीत तहसीलदार यांचेकडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली . सदर 
यादीतील व्यक्तींना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली . त्यानंतर तहसीलदार मुर्तिजापूर यांनी अहवालासह खर्च सादर न 
केलेल्या उमेदवारांची यादी या कार्यालयात सादर केली आहे . सदर प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे , अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता 
खालील व्यक्तींनी विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे . तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे 
कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन आढळून आले नाही . त्यामुळे मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ - मनपा 
२०१६ - प्र.क्र . १३ - आदेश क्र . ४ - का - सं . - कक्ष , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील प्रमाणे आदेश पारीत 
करण्यात येत आहे . 

अ.- एक - अ -३ ( १६ ९ १ ) . 


१० 


क्रमांक कक्ष -१ ९ - ग्रापंनि - नि . खर्च - मुर्तिजापूर - ०२-२०२२ 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम चे कलम १४ - ब चे पोटकलम ( १ ) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . ते या 
आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता , पंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह 
असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


१/२०२१ 

२/२०२१ 

४/२०२१ 

५/२०२१ 

६/२०२१ 

७/२०२१ 

८/२०२१ 

९ / २०२१ 

१०/२०२१ 

१० 

११/२०२१ 

११ 

१२/२०२१ 

१२ १३/२०२१ 

१३ 

१४/२०२१ 

१४ 

१५/२०२१ 

१५ 

१६/२०२१ 

१६ 

१७/२०२१ 

१७ 

१८/२०२१ 

१८ 

१ ९ / २०२१ 

१ ९ 

२०/२०२१ 

२० 

२१/२०२१ 

२१ २२/२०२१ 

२२ २३/२०२१ 

२३ 

२४/२०२१ 

२४ 

२५/२०२१ 

२५ 

२६/२०२१ 

२६ 

२७/२०२१ 

२७ 

२८/२०२१ 

२८ २ ९ / २०२१ 

२ ९ 

३०/२०२१ 

३० 

३१/२०२१ 

३१ 

३२/२०२१ 


२ 

3 


५ 


६ 

७ 

८ 


९ 


प्रकरण क्रमांक 

( २ ) 


तालुका 

( ३ ) 


मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 


अनुसूची 

ग्रामपंचायतचे नाव 

( ४ ) 

दातवी 


मुंगशी 

रेपाडखेड 

जांभा बु . 

दापुरा 

कोळसरा 


ब्रम्ही खु . 

ब्रम्ही खु . 

बोर्टा 

बोर्टा 

बोर्टा 

बोर्टा 

बोर्टा 

लोणसना 


माना 

माना 

माना 

माना 

माना 

माना 

माना 

माना 

पोही 

पोही 

पोही 

पोही 

सांजापूर ( हि ) 

सांजापूर ( हि ) 

सांजापूर ( हि ) 

राजनापूर खि . 

राजनापूर खि . 


निरर्ह ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 

( ५ ) 

गोविंद मनोहर गावंडे 

किशोर नारायणराव भरतपुरे 

खेनवार आशा धिरजसिंग 


जाधव भागवत रामदास 

सोळंके प्रविण माणीकराव 


कडु वनिता प्रविण 

मोहोड भाष्कर यादवराव 

सळेदार ललिता अरुण 

कवटकार संध्या कैलासआप्पा 

तांबडे दिपाली राजेश 

उघडे वंदना शिवशंकर 

ठाकरे उषा अरुण 

सावळे अजय ओंकार 

वर्धट सिध्दार्थ रामभाऊ 

कोकणे रेखा गोविंदराव 


डोंगरे शालु मोहन 

कोकणे गोविंद अर्जुन 

कोकणे ज्योती उध्दव 

कोकणे सुनिल वासुदेव 

चक्रे कुसुम समाधान 

कुरेशी निशांत परवीन मो . अशफाक 

अब्दुल अशफाक शेख वजीर 

नाईक नलु दिवाकर 

मुळे सुषमा 

दिनकर 

पाचडे गणेश श्रीराम 

वानखडे रुख्मा मोहन 

भगत सतिष नामदेव 

यादव रेखा रामसुमेर 

घोडेस्वार शितल गंगाधर 

शेजव शालु सिध्दार्थ 

चव्हाण लता गजानन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ४ ) 

रामटेक 

रामटेक 

रामटेक 

रामटेक 

खोळद 

खोळद 

खोळद 

वाई माना 

वाई माना 


( १ ) 

( २ ) 

३२ 

३३/२०२१ 

३३ 

३४/२०२१ 

३४ 

३५/२०२१ 

३५ ३६/२०२१ 

३६ 

३७/२०२१ 

३७ ३८/२०२१ 

३८ 

३ ९ / २०२१ 

३ ९ 

४०/२०२१ 

४० 

४१ / २०२१ 

४१ 

४२/२०२१ 

४२ ४३/२०२१ 

४३ ४४/२०२१ 

४४ 

४५/२०२१ 

४५ ४६/२०२१ 

४६ ४८/२०२१ 

४७ ४ ९ / २०२१ 

५०/२०२१ 

५१/२०२१ 

५२/२०२१ 

५३/२०२१ 

५४/२०२१ 

५५/२०२१ 

५६/२०२१ 

५७/२०२१ 

५६ ५८/२०२१ 

५७ ५ ९ / २०२१ 

५८ 

६०/२०२१ 

५ ९ 

६१/२०२१ 


४८ 


४ ९ 


५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


अकोला : 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


( ३ ) 


मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 

मुर्तिजापूर 


रंभापूर 

रंभापूर 

रंभापूर 

नागोली 

नागोली 

शेरवाडी 

दहातोंडा 

दहातोंडा 


मुरंबा 

मुरंबा 

मुरंबा 

शिवण खुं . 

शिवण खुं . 

शिवण खुं . 

शिवण खुं . 

शिवण खुं . 

कानडी 

कानडी 

कानडी 


( ५ ) 

पवार मंगज रामरतन 

खंडारे धम्मवती गौतम 

पवार लखन बाळू 

किर्दक विदया विनोद 

सोळंके रामकृष्ण रामेश्वर 

बघये सुभाष शंकर 

ननीर बाळु शालीकराम 

वर्घट पंजाबराव सदाशिव 


येवले राजु देवराव 

अढाऊ अनुप शंकरराव 

इंगळे शोभाताई सुरेश 

अढाऊ नंदु श्रीकृष्ण 

अनभोरे बुध्दीमान शेषराव 

दडस संध्या सदाशिव 

गावंडे रघुनाथ रामचंद्र 

पवार रेखा संदिप 

रमेश 


चव्हाण पुष्पा 

ठाकरे गजानन मनोहर 

ठाकरे चेताली कपिल 

ठाकरे वच्छला वासुदेवराव 

तुरुक सविता राजु 

बोरकर शोभा किसन 

शेंडे रुपाली विनोद 

तायडे सुखदेव विश्वनाथ 

वारकर सविता रामेश्वर 

जाधव शेषराव भिकाजी 

मनवर सुर्यकला नामदेव 

भगत गोपाल भिकाजी 


नीमा अरोरा ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , अकोला . 


११ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


